राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०२३-२४ या वर्षासाठी शासन अनुदानीत 
विद्यापीठनिहाय रा.से.यो. विद्यार्थी संख्या 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२३/प्र.क्र.१००/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १७ मे, २०२३. 
वाचा : 
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली यांचे अ.शा. पत्र क्र.9- 

20099/2/2023-NSS, दिनांक- १७.०४.२०२३. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय सेवा योजना ही १००% केंद्र हिस्सा योजना असून, दरवर्षी केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र 
राज्यास या योजनेअंतर्गत नियमित उपक्रम आणि विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी, तसेच प्रवर्गनिहाय- 
अनुसूचित जाती-११.८ cab, अनुसूचित जमाती-९.४ टक्के व इतर प्रवर्गासाठी-७८.८ टक्के याप्रमाणे 
विभागणी करून विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्यात येते. 

संदर्भीय पत्रान्वये केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता महाराष्ट्र राज्यास राष्ट्रीय सेवा 
योजनेसाठी, नियमित उपक्रम विद्यार्थी संख्या- अनुसूचित जाती-४२,१०४, अनुसूचित जमाती-३३,५३५ व 
इतर प्रवर्गासाठी-२,८१,१६१ याप्रमाणे प्रवर्गनिहाय विभागणी करुन, एकूण नियमित उपक्रमासाठी ३,५६,८०० 
आणि विशेष शिबिर साठी (नियमित उपक्रमाकरिता मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या ५० टक्के प्रमाणात ) १,७८,४०० 
इतकी विद्यार्थी संख्या मंजूर केली आहे. त्यानुसार राज्यातील विद्यापीठे/संचालनालये यांना एकूण मंजूर 
विद्यार्थी संख्या नियमित उपक्रम आणि विशेष शिबीर करिता प्रवर्गनिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

केंद्र शासनाने कळविल्यानुसार, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षात नियमित 
उपक्रमासाठी ३,५६,८०० आणि विशेष शिबीरसाठी १,७८,४०० अशी विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्यात आली 
असून, त्याचे वाटप विद्यापीठ/संचालनालयनिहाय खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


द नियमित उपक्रम ol 

अ. दिद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे नाव स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय ! see ह 

क्र स्वयंसेवक 

एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 

षा म. फुले पुणे विद्यापीठ, | ८२,२०० | ५,८३२ | ४,३८० | ४१,९८८ | २६,१०० 
bk 

२ मुंबई विद्यापीठ र मुंबई ४ ६ 900०० 8 9 ६ CC 3 9 ४७२ ३ ७ 9 ८४० २ ३ 900००0 

: डा.बाबासाहेब आंबेडकर ३६,४०० | ४,३९८ | २,४२२ | २९,५८० | १८,२०० 
मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२३/प्र.क्र.१००/साशि-७ 


नियमित उपक्रम विशेष 
अ- | विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे नाव स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
क्र स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
४ | शिक्षण संचालनालय, पुणे ३३,६०० ३,९६४ ३,१६४ २६,४७२ १६,८०० 
(+2 स्तर) 
ष्‌ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ३०,१५० | ४,९२४ | ३,२४२ | २१,९८४ | १५,०७५ 
नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
च संत गाडगेबाबा अमरावती २७,६०० 3,३५६ २,६३४ २१,६१० १३,८०० 
विद्यापीठ, अमरावती 
७ | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर २७,००० | ३,१८६ | १,४८० | २२,३३४ | १३,५०० 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 
८ । उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, १६,६०० | २,०५६ ३,६१४ १०,९३० ८,३०० 
जळगाव 
र स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा | १७,००० | २,००४ | १,७५८ | १३,२३८ | ८,५०० 
विद्यापीठ, नांदेड 
पि श्रीमती नाथीबाई दामोदर १०,००० | १,१८० ९४० ७,८८० ५,००० 
ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
oe १ संचालनालय मुंबई १०,००० । १,१८० १,१०० ७,७२० ५,००० 
, मुंबई 
As पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ९,६०० | १,१३४ | ८,२९२ ४,८०० 
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
१३ | गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली | १०,००० | १,१८० | २,२१२ ६,६०८ ५,००० 
gy मिशा आरोग्य विज्ञान १०,००० | ५८२ ९३८ ८,४८० । ५,००० 
विद्यापीठ, नाशिक 
qu | eT cea) विद्यापीठ, ४,२०० | ४९४ ३९६ ३,३१० | २,१०० 
राहूरी, जि. अहमदनगर 
र वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी ३,१०० ३६८ २२८ २,५०४ १,५५० 
विद्यापीठ, परभणी 
तां डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी २,८०० ३१८ २६० २,२२२ १,४०० 
विद्यापीठ, अकोला 
क iy विद्यापीठ विश्वविद्यालय, | २,००० | २२६ १७८ १,५९६ | १,००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२३/प्र.क्र.१००/साशि-७ 


नियमित उपक्रम विशेष 
विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे नाव स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
क्र स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती । इतर ख्या 
र यडावंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ला व्र aay re me 
. मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक : 8 : 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण 
२० | कृषी विद्यापीठ, दापोली, १,३०० | १५४ ia १,००६ ६५० 
जि.रत्नागिरी 
२१ | TERT पश्रू व मत्स्य विज्ञान १,००० १४२ ११६ ७४२ दुर 
विद्यापीठ, नागपूर 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
२२ | तंत्रश्ञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, २,१०० २५० १९४ १,६५६ १,०५० 
जि.रायगड 
२३ | तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई ३०० 3३४ ३० २३६ १५० 
कवी कुलगुरु कालिदास 
२४ | संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, | १,९०० | १९६ co ८१४ 309 
जि.नागपूर 
ay डाला गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी | २५० २८ २२ २०० १२५ 
विश्वविद्यालय, वर्धा 
26 प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था a oe a std १७ | ts 
(अभिमत विद्यापीठ), पुणे प 
गोखले राज्यशास्त्र आणि 
२७ | अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत वि ०९ १२ ९ ७९ द्‌ 
विद्यापीठ), पुणे 
sd हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल a ha ay, ३८ ३१४ 266 
कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई 
38 डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, २०० २४ १ १५८ | 
मुंबई 
३० | टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे २०० २२ २० १५८ १०० 
एकूण | ३,५६,८०० | ४२,१०४ | ३३,५३५ | २,८१,१६१ | १,७८,४०० 


विद्यापीठ/संचाळनालय यांनी त्यांचे नावासमोर दर्शाविल्याप्रमाणे वाटप केलेल्या अनुदानित 
राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थी संख्येपेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या प्रवेशित करू नये. तसेच सन २०२३-२४ या 
वर्षासाठी शासनाने वाटप केलेल्या प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार विद्यापीठ/संचालनालय यांनी त्यांच्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२३/प्र.क्र.१००/साशि-७ 


संलग्न/अधिनस्त असलेल्या सर्व महाविद्यालयांना विद्यार्थी संख्येचे प्रवर्गनिहाय वाटप करावे व त्याची प्रत 
शासनास पाठवावी. विद्यापीठ/संचाळलनालय यांनी प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या शासनास 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत कळवावी. या आदेशानुसार मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसारच सन 
२०२३-२४ चे अनुदान मंजूर करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१७१३०३०९३७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2023.05.17 13:06:34 +05'30' 
(अशोक शांकर मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 
६. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली 
७. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचाळनाळलय (महाराष्ट्र व गोवा राज्य), पुणे 
८. कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे 
९. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
१०. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे (+2 स्तर) 
११. dash, da शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१३. कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे/संचालनालये 
१४. निवडनस्ती, साशि-७. 


—, 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


